इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 
अखत्यारितील महामंडळे/संस्थांवर करण्यात 
आलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग क्र.इमाव-२०१७/प्र.क्र.२२/महामंडळे, 
दि.१३ सप्टेंबर, २०१९. 


शासन निर्णय 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळे/संस्थांवर उपरोक्‍त वाचा येथे 
नमूद शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या खालील TRIM नमूद केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. नाव पदनाम 


शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळाची उपकंपनी) 


शि श्री.विश्वनाथ रामचंद्र पाटील, अध्यक्ष 
मु.पो.ता.विक्रमगड (रामवाडी), जि.पालघर. 


०२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१२३५३१४७२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di lly signed by RAVINDRA VASANTRAO GURAV 

DN: IN, ‘Mahi shtr 

2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069b66 1c3f9cd6fd67 

5000292, pr \de=: street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
\dfb7aefbd9e82b 129c324d567b46e 1d853d93c38d6e222: 

VA S A NTRAO G U RAV 78: -VJNT OBC AND SBC DEPT, -GOVERNEMENT OF 

MAHARASHTRA, RAVINDRA VASANTRAO GURAV 

2:37:13 + ¥ 
(रविन्द्र गुरव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Wa: 

१. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

४. खाजगी सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५. श्री.विश्वनाथ रामचंद्र पाटील, मु.पो.ता.विक्रमगड (रामवाडी), जि.पालघर. 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र राज्य 
इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची उपकंपनी), मुंबई. 

७. निवडनस्ती (महामंडळे). 


समी सल 


